डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत सन २०१९-२० मध्ये प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावांना अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २५ नोव्हेंबर, २०२०. 
वाचा : 
. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१० / प्र.क्र.१५२/ १०/ का-६, दि.११.१०.२०१३ 
. शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९८ /२०१९, दिनांक १८.२.२०२० 
शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-२०१९/ प्र.क्र.९८ / २०१९, दिनांक 22.19.2020 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र. जा.क्र./ 
नियोजन /कक्ष-१२/ अल्पमदरसा /संस २/२०१९-२०/६४५, दिनांक २६.३.२०२० 
५. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्रं.जा.क्र.जिनिस / 
उपलेखापाल / डॉ.झाहुमयोप्र /२०१९-२० /८२४, दि. १८.३.२०२०. 
६) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
जिनिस / असंयो / २०१९-२० /का.७/१०१८, दि. १९.३.२०२०. 

७) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०२० / 
साप्र /अल्पसंख्याक / कावि-१५, व कावि-२६, दि. ६.३.२०२०, दि.१५.३.२०२०. व 
दि.३०.७.२०२० 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, यांचे पत्र क्र. कक्ष-८ / अल्पसंख्याक / डा. झाकीर 
हुसैन म.आ.यो./ प्रस्ताव / तपासणी /कावि-२०५, दि. ७.४.२०२०. 

९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. अल्पसंख्याक / अ.का. / कावि २०० 

/ २०२०, दि. ९.६.२०२०. 
१० जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, यांचे पत्र क्र. नियोजन 
/ अल्पसं.शाळा, मदरसा / प्रस्ताव / २०१९-२० / का-७/८१०, दि. २३.३.२०२०. 
११) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिदं./ गृह / कक्ष १४ (8) / सं.क्र.२५ / 
कावि-५५/२०२०, दि. २३.३.२०२०. 

प्रस्तावना - 


मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व 
उर्दु या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेशा घेणाऱ्या इयत्ता eat, १०वी, ११वी व 
१२वी तीळ तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती देणे, 
परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा 
सुधारण्यास मदत होईल, यादृष्टीने मदरझ्ांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी 
अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक अविवि २०१० / प्र.क्र.१५२ / १० / का-६, दि. ११ ऑक्टोबर 
२०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एकूण 
रूपये १०.०० कोटी इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मंजूर करण्यात आली आहे. सदर 


C AW A) -0 


> 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मदरशांच्या प्राप्त आणि पात्र परंतु कोव्हीड-१९ या 
विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे टाळेबंदीच्या परिस्थितीमुळे सन २०१९-२० मध्ये प्रत्यक्ष निधी वितरित न 
झालेल्या प्रस्तावांना अनुदान वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा 
आधुनिकीकरण योजना दि.११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत पात्र मदरशांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधीत 
जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सन २०१९-२० 
या वर्षाकरीता जिल्हाधिकाऱ्यानी त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरझांची संख्या 
आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक असलेले अनुदान यांचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हानिहाय मदरझांची संख्या व अनुदान . 


अ.क्र | विभाग जिल्हा ।मदरसासंख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 
(फक्त शिक्षकांच्या मानधनाच्या मर्यादेत) 

(१) (२) (३) (४) (५) 
१. | नाशिक नाशिक | ब, 9,¢0,000/- 
2. जळगांव ०३ ५,४०,०००/- 
३. | पुणे सातारा ०५ ९,४०,०००/- 
ee | अमरावती अकोला Po ee ६,८०,०००/- 
५. | औरंगाबाद | औरंगाबाद शिक | ६००००/- 
६. | नागपूर नागपूर ३३ a i 

एकुण | ७ ५१,००,०००/- 


२ CRIA मंजूर मदरझांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपशील दर्शविणारे सहपत्र 
या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण ४७ मदरशांना एकूण रु. ५१,००,०००/- 
(रुपये एकावन्न लाख फक्त ) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयासोबतच्या 
सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या नावासमोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत अनुदानाचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व 
संवितरण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे 
नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी सोबत 
जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे शासनस्तरावर मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरडझांच्या 
राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस्‌. द्वारे जमा करावी, उर्वरित रक्‍कम असल्यास ती शासकीय 
कोषागारात जमा करावी 

३. या योजनेंतर्गत मदरशांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित Haar निधी खर्ची टाकावा. 

४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित ANA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत शिक्षक मानधनाचे वाटप करून अनुदानाच्या विनियोगाचे 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. 
सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी शासनास तसेच महाळेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२ / सीआर-९० /८४ /कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, 
१९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घाळून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
प. शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१३ मधील योजनेच्या अटी व शर्तीमधील क्र. ८ 
अनुसार मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक 
मुल्यमापन करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल 
प्रत्येक मे महिन्यामध्ये शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 
री या योजनेंतर्गत उद्भभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील शासन निर्णय दि.११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड 
समितीस प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
9. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष 2234, 02, 
समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम (09) (३१) राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांना पायाभूत सुविधा 
पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ बी २२७ ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर), या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यास 
नियोजन विभागाच्या अनौचारीक संदर्भ क्रमांक २४८७, दिनांक १७.११.२०२० आणि वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २७५ /oRo / व्यय-१, दिनांक २०.११.२०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३ / प्र.क्र. ३० / २०१३ / विनियम भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्ठातील भाग-१ला, उपविभाग-३ खालील महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियम पुस्तीकेंतर्गत अनुक्रमांक ४ समोरील परिच्छेद क्रमांक २७ (२) (अ) नुसार प्रशासनिक 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी 
वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०१९ / प्र.क्र.९२ / अर्थ-३, दिनांक 
८.७.२०१९ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२५१५४९३३८६१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sandesh Chhabu Tadvi 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
५. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

७. अप्पर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग. 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. महालेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. महालेखापा ८ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी , नाशिक, जळगांव, सातारा, अकोला, औरंगाबाद व नागपूर. 
१३. जिल्हाधिकारी, नाशिक, जळगांव, सातारा, अकोला, औरंगाबाद व नागपूर. 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, जळगांव, सातारा, अकोला, 

औरंगाबाद व नागपूर. 
१५. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, जळगांव, सातारा, अकोला, औरंगाबाद व नागपूर. 
१६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, जळगांव, सातारा, अकोला, 
औरंगाबाद व नागपूर. 

१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

१९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, निधी वितरण सन २०१९-२० 
शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९८ / का-६, दि. २५ नोव्हेंबर, २०२०. सोबतचे सहपत्र 


मदरशांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान 
(रूपये) 


पायाभूत । ग्रंथालय | शिक्षकांचे 
सुविधा मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदया 
र्थी 
संख्या 


नाशिक विभाग, जिल्हा- नाशिक 


सामाजिक विकास बहुउद्देशिय सेवाभावी 
संस्था, ता. येवला, जि. नाशिक द्वारे संचालित 
इकरा अरबी मदरसा मिल्लत नगर, ता. येवला 
जि. नाशिक. 


१८०००० 


१८०००० 


९६ 


एकूण रूपये-१,८०,०००/- 


१८०००० 


१८०००० 


नाशिक विभाग, जिल्हा- जळगांव 


दारूस-सलाम एज्युकेशन अँन्ड सोशल 
वेलफेअर सोसायटी, पाचोरा, ता. पाचोरा, 
जि.जळगांव द्वारे संचालित मदरसा 
तालीमुत्नीसा पाचोरा, ता. पाचोरा, 
जि.जळगांव 


२००००० 


२००००० 


२३६७ 


अन्वर रजा एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, कुरेशी मोहल्ला, वसमत नगर, ता. 
वसमत जि. हिंगोली. द्वारे संचालित मदरसा 
इस्लाहुल SSA बागवान मस्जीद, बसस्टॅड 
पिंपळगांव हरेश्वर, ता. पाचोरा, जि.जळगांव 


१४०००० 


१४०००० 


७७ 


जामिया हसीना हबीबुल उलुम सावदा, 
मदीना नगर, सावदा, ता.रावेर, जि.जळगांव 
द्वारे संचालित जामीया हसीना हबीबबुल 
उलुम मदरसा, सावदा, ता. रावेर, जि. 
जळगांव 


२००००० 


२००००० 


१८२ 


एकूण रूपये-५,४०,०००/- 


५४०००० 


५४०००० 


पुणे विभाग, जिल्हा- सातारा. 


आझाद एज्युकेशन सोसायटी, दारूल उलुम 
bol फलाह, मु.पो.उुब्रज, ता. कराड, जि. 
सातारा. द्वारे संचालित आझाद एज्युकेशन 
सोसायटी, दारूल उलुम फैजे फलाह, उंब्रज, 
ता. कराड, जि. सातारा. 


१४०००० 


१४०००० 


og 


यतीमखाना व दारुल ट्रस्ट, नागठाणे, ता.जि. 
सातारा. द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम, नागठाणे, ता. जि. सातारा. 


२००००० 


२००००० 


१४५ 


मोहामेडन एज्युकेडान सोसायटी, मलकापुर, 
ता. कराड, जि. सातारा. द्वारे संचालित 
मदरसा इस्लामिया जियाऊल कुरआन, 
मलकापुर, ता. कराड, जि. सातारा. 


२००००० 


२००००० 


Rs 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


मदरसा आरबिया say उलुम वाघेरी, 
मु.पो.वाघेरी, ता. कराड, जि. सातारा. द्वारे 
संचालित मदरसा आरबिया इनआमुल BHA 
वाघेरी, ता. कराड, जि. सातारा. 


२००००० 


२००००० 


मदरसा दारूल उलुम मेहमुदीया सातारा, 
जि. सातारा. द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम मेहमुदीया सातारा, गेंडामाळ कब्रस्तान, 
सातारा, जि. सातारा. 


२००००० 


२००००० 


११३ 


एकूण रूपये- ९,४०,०००/- 


९४०००० 


९४०००० 


अमरावती विभाग, जिल्हा- अकोला . 


मस्जीद अन्ड दारूल उलुम इहयाएऐ सुन्नत, 
लोहारा, ता. बाळापूर, जि. अकोला द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम इहयाएऐ 
सुन्नत, लोहारा, ता. बाळापूर, जि. अकोला. 


२००००० 


२००००० 


८४ 


जुबेदा खानम बहुउद्देशिय संस्था नसीपूर, ता. 
तेल्हारा, जि. अकोला द्वारे संचालित 
इदारातुल मुस्तफा मदरसा नसीपूर, ता. 
तेल्हारा, जि. अकोला. 


१८०००० 


१८०००० 


शाहबाबू अल्पसंख्याक व्यायाम कला क्रिडा व 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था मुर्तीजापूर, जि. 
अकोला द्वारे संचालित इकरा मॉर्डन मदरसा 
मुर्तीजापूर, जि. अकोला. 


१२०००० 


१२०००० 


६९ 


eq सोशल वेलफेअर एज्युकेशन 
मल्टीपर्पज सोसायटी अकोट, ता. अकोट, 
अकोला. द्वारे संचालित रहेमानिया मॉर्डन 
मदरसा, आकोट, ता. आकोट, जि. अकोला. 


१८०००० 


१८०००० 


८५ 


एकूण रूपये - ६,८०,०००/- 


६८०००० 


६८०००० 


औरंगाबाद 


विभाग, जिल्हा- औरंगाबाद. 


म.मोहिद्यीन साहाब उर्दु एज्युकेशन 
सोसायटी, सुलतानपुर, खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचाळित मदरसा जैनब 
उलुम, सुलतानपुर, खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद 


६०००० 


३१०००० 


२२ 


एकूण रूपये- §0,000/- 


६०००० 


६०००० 


नागपूर विभाग, जिल्हा- नागपूर. 


दारूल उलुम नुरे मोहम्मदी, एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, बी.बी.काँलनी, येरखेडा, 
कामठी, जि. नागपुर द्वारे संचालित दारूल 
उलुम नुरे मोहम्मदी, बी.बी.कॉलनी, येरखेडा, 
कामठी, जि. नागपुर 


१२०००० 


१२०००० 


4g 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


२. aed उलुम फैजाने इमाम अहमद रजा १२०००० | १२०००० ५७ 
सोसायटी, वांजरा नागपूर, द्वारे संचालित 
दारूळ ha फैजाने इमाम अहमद रजा 
मदरसा, नूरी चौक, रजा कॉलनी, बाबा 
दिवान नगर, वांजरा ळे आऊट, नागपूर, जि. 
नागपूर. 
३. ताज शाह एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर ६०००० ६०००० २२ 
सोसायटी, नागपूर, ak संचालित योगी 
अरविंद नगर-२६, नागपूर, जि. नागपूर. 
४. सैलानी एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, ६०००० ६०००० ४० 
नागपूर, द्वारे संचालित मानव शक्‍ती ले 
आऊट, खरबी, नागपूर, जि. नागपूर. 
4. दारूल उलुम हुजुर मुप्तीये आजमे ए-हिंद, १२०००० | १२०००० ६६ 
नागपुर द्वारे संचालित दारूल उलुम हुजुर 
मुपतीये आजमे हिंद मदरसा, संघर्ष नगर, 
नागपुर, जि. नागपुर. 
६. मदरसा ताजुलवरा जामे निजामिया ताजाबाद ६०००० ६०००० Bl 
सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित मदरसा 
जामे निसवा गरीब नवाज (मुलींचा) मदरसा, 
ताजाबाद, नागपुर, जि. नागपुर. 
। दि.११.१०. | दि.११.१०. | 
२०१३ मध्ये २०१३ मध्ये 
नमूद नमूद 
मदरसा ताजुलवरा जामे निजामिया केल्यानुसा | केल्यानुसा 
ताजाबाद सोसायटी, नागपुर द्वारे oe oe 
संचालित ie) ie) 
संचालित मदरसा जामे निसवा गरीब पदा कयी गोती दय 
नवाज (मुलींचा) मदरसा, ताजाबाद, सत्या असत्यात 
नागपुर, जि. नागपुर. शिक्षकांचे । शिक्षकांचे 
मानधन मानधन 
अनुज्ञेय | अनुज्ञेय 
नाही. नाही. 
८. दि.११.१०. | दि.११.१०. | ०९ 
२०१३ मध्ये | २०१३ मध्ये 
नमूद नमूद 
केल्यानुसा | केल्यानुसा 
दारूल उलुम रजा ए ताज एज्युकेशन र विद्यार्थी | र विद्यार्थी 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, द्वारे संख्या २० | संख्या २० 
संचालित मदरसा दारूल उलुम रजा पेक्षा कमी | पेक्षा कमी 
ए ताज, बेसा पावर हाऊस जवळ, असल्याने = 
ताजाबाग, नागपुर, जि नागपुर. ee "ति 
मानधन मानधन 
अनुज्ञेय | अनुज्ञेय 
नाही. नाही. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


दारूल उलुम रजा ए ताज एज्युकेशन 
अन्ड वेलफेअर सोसायटी, द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम 
हनफी सरकारे ताज, दहेलीवाली 
अम्मा का दर्गा, ताजाबाग, नागपुर, 
जि. नागपुर. 


असल्याने 
शिक्षकांचे 
मानधन 
अनुज्ञेय 
नाही. 


असल्याने 
शिक्षकांचे 
मानधन 
अनुज्ञेय 
नाही. 


qo, 


ख्वाजा गरीब नवाज बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था 
सोसायटी द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
कादरीया दारुल उलुम गरीब नवाज, चिराग 
अली चौक, नई बस्ती, टेका, नागपुर, जि. 
नागपुर. 


६०००० 


६०००० 


२६ 


११: 


जामिया अडशञारफीया नुरूल हुद्दा एज्युकेशन 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, नागपुर द्वारे 
संचालित मदरसा जामिया SRW नुरूल 
हुदा, शांती नगर, नागपुर, जि. नागपुर. 


६०००० 


६०००० 


१०८ 


१२. 


ताज शाह एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, नागपूर, द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल उलुम बरकाते मुस्तफा, रोज कॉलनी, 
हज्जन मेहबुबनिसा मस्जिद, जाफर नगर, 
नागपूर, जि. नागपूर. 


६०००० 


६०००० 


२२ 


93. 


माहेलका एज्युकेशन सोसायटी, नागपुर द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम गोसुलवारा, 
बगदादीया नगर, कोराडी रोड, नागपुर, जि. 
नागपुर-४४००२६. 


६०००० 


६०००० 


३० 


१४. 


प्रोम्रेसिव एज्युकडान सोसायटी, नागपुर द्वारे 
संचालित मदरसा युसुफिया, 30/2, संजीवनी 
नगर, पिली नदी, संजयबाग कॉलनी, 
नागपूर-२६, नागपुर, जि. नागपुर. 


६०००० 


६०००० 


२५ 


१५. 


हुदा मायनारिटीस एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
ट्रस्ट, सळफियाबाद संस्था, नागपुर द्वारे 
संचाळित मदरसा मरकुजे ईल्म जकिया 
लिलबनायत, कोराडी नाकाजवळ, झिंगाबाई 
टाकळी, नागपुर, जि. नागपुर. 


१२०००० 


१२०००० 


4o 


१६. 


दारूळ उलुम आला हजरत ट्रस्ट रजा, 
नागपुर द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
आला हजरत, रजा नगर, कळमना रेल्वे 
फाटक जवळ, नागपूर-२६, नागपुर, जि. 
नागपुर. 


६०००० 


६०००० 


२५ 


१७. 


जामिया मुस्तफविया (मारूफबेही) मदरसा 
रजा दारूल यतामा, नागपूर द्वारे संचालित 
जामिया मुस्तफविया (मारुफबेही ) मदरसा 


१२०००० 


१२०००० 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


Yo 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


रजा दारूल यतामा, ताज नगर, टेका, 
नागपूर, जि. नागपूर 
१८. । जामिया दारूल उलुम गरीब नवाज मदरसा व ६०००० ६०००० २० 
मस्जिद, नागपूर द्वारा संचालित मदरसा 
जामिया दारूल उलुम गरीब नवाज, हिंगणा, 
नागपुर, जि. नागपूर 
१९. | BRT बहुउद्देशिय संस्था नागपुर, ८७ ६०००० ६०००० २८ 
बंधुनगर, झिगाबाई टाकळी, नागपुर संस्था 
द्वारे संचालित दारूल उलुम फैजाने ताजुल 
शरिआ मदरसा, नाका नं.५, दुर्गा नगर, 
पारडी नगर, नागपुर, जि. नागपुर. 
२०. दि.११.१०. | दि.११.१०. | १२ 
२०१३ मध्ये । २०१३ मध्ये 
नमूद नमूद 
दारूळ उठलुम Torr बगदाद केल्यानुसा | केल्यानुसा 
एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, pee — 
संचालित ie) २० 
नागपुर द्वारे संचालित मदरसा दारूल पला. कर्मा पोहा. कंगो 
उलुम गुलशने बगदाद, रोशनबाग, दतत्या असत्या 
खरबी रोड, नागपुर, जि. नागपुर. शिक्षकांचे । शिक्षकांचे 
मानधन मानधन 
अनुज्ञेय) । अनुज्ञेय 
नाही. नाही. 
२१. | जामेआ aor रजा नुरी संस्था द्वारा १२०००० | 420000 Go 
संचालित मदरसा जामेआ बरकाते रजा नुरी, 
आसी नगर, टेका नाका, नागपुर-१७, जि. 
नागपूर 
२२. | दारूल way महेबुबिया yaya ६०००० ६०००० २९ 
सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल उलुम महेबुबिया सुब्हानिया, एकता 
नगर, वंजारा ले आऊट, पिली नदी, नागपुर, 
जि. नागपुर 
२३. | जामिया रशिदिया तनवीरूल इस्लाम शिक्षण १२०००० | १२०००० ७२ 
संस्था, नागपुर द्वारे संचालित जामिया 
रशिदीया तनवीरूल इस्लाम मदरसा, हबीब 
नगर, टेका, नागपुर, जि. नागपुर. 
२४. | जामिया गरीब नवाज रजा नुरी संस्था,नागपूर 920000 | १२०००० ७२ 
द्वारा संचालित मदरसा जामिया गरीब नवाज 
रजा नुरी, नुरी कॉलनी, नारा रोड, नागपुर- 
३४, जि. नागपूर 
२५. | अंजुमन गुलामाने अशरफ संस्था जि. नागपुर ६०००० ६०००० २७ 
द्वारे संचालित मदरसा सैय्यद फजल मोहम्मद 
पप्पलशाह फैजलाबाद तह. उमरेड, जि. 
नागपुर 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


२६. दि.११.१०. | दि.११.१०. | १२३ 
२०१३ मध्ये । २०१३ मध्ये 
तजवीदुल नमूद नमूद 
दारूळ उलुम तजवीदुल कूराण ग्यास त यावत 
फैजाने ताज सोसायटी, नागपूर, द्वारा र विद्याथी ie ace 
संचालित मदरसा दारूल ऊलूम संख्या २० | संख्या २० 
तजवीदुळ, कुराण फैजाने ताज, पेक्षा कमी | पेक्षा कमी 
शारदा नगर, खरबी, नागपूर, जि. असल्याने | असल्याने 
शिक्षकांचे । शिक्षकांचे 
नागपूर. मानधन  । मानधन 
अनुज्ञेय | अनुज्ञेय 
नाही. नाही. 
२७. | दारूल उलुम तजवीदुल कूराण फेजाने ताज ६०००० ६०००० २५ 
सोसायटी, नागपूर, द्वारा संचालित मदरसा 
जामया रजा बरकाते गुलजारे नुरी, हसनबाग, 
बडी मस्जिदजवळ, नागपूर, जि. नागपूर. 
२८. | अरमान एज्युकेहनळ वेलफेअर अन्ड ६०००० ६०००० २३ 
मल्टीपर्पज सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित 
मदरसा अरमान, ताजाबाद, नागपुर, जि. 
नागपुर. 
२९. | फलाहे इन्सांनियत एज्युकेशन अँन्ड १८०००० | १८०००० ११२ 
मल्टीपर्पज सोसायटी, रजा टाऊन, नाका 
नं.२, कामठी रोड, नागपुर-२६ द्वारे संचालित 
मदरसा इदारा बाकेयातूस, सालेहात रजा 
टाऊन नाका नं. २, नागपूर-०२, जि. नागपुर. 
३०. | दारुल उलुम मोहम्मदिया सोडल अँन्ड ६०००० ६०००० २५ 
एज्युकेशन सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदिया, डोबी 
नगर, मोमीनपुरा-१८, नागपुर, जि. नागपुर. 
३१. दि.११.१०. | दि.११.१०. | १३ 
२०१३ मध्ये | २०१३ मध्ये 
नमूद नमूद 
दारूळ उलुम Youn बगदाद केल्यानुसा | केल्यानुसा 
एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, य. la 
संचालित 0 0 
नागपुर द्वारे संचालित दारूल उलुम पेक्षा कमी । पेक्षा कमी 
गुलजारे fed मदरसा, एकता नगर, सत्या सत्या 
खरबी रोड, नागपुर, जि नागपुर. शिक्षकांचे । शिक्षकांचे 
मानधन मानधन 
अनुज्ञेय  । अनुज्ञेय 
नाही. नाही. 
३२. | WR एज्युकेशन सोसायटी, संजयबाग ६०००० ६०००० ३५ 
कॉलनी, नागपुर द्वारे संचालित मदरसा 
आयशा, खापरखेडा, पारशिवनी रोड, 
नागपुर, जि. नागपुर. 
33: मज्लिसे इन्तेजामिया मदरसा अलरजा ६०००० ६०००० ३५ 
दारूल किरत नागपुर द्वारे संचालित मदरसा 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


ane निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ 


अल रजा दारूल किरत, ५६, राऊत ले 
आऊट, VHC] स्कुल जवळ, अनंत नगर, 
नागपुर, जि. नागपुर. 

३४. | दारूल उलुम सरकार ताजूल, औलीया ६०००० ६०००० २४ 
संस्था, नागपुर द्वारे संचालित दारूल उलुम 
सरकार ayes औलीया मदरसा, निदाये 
अहलेबैत, वनदेवी नगर, नागपुर, जि. 
नागपुर. 


३५. । दरगाह सैय्यद गनीबाबा संस्था नागपुर द्वारे ६०००० ६०००० ४० 
संचालित मदरसा जामिया बलबनात 
खैरूत्नरिसा रहिमा (गर्ल्स) , गनीबाबा दरगाह 
जवळ, सुफनीनगर, सिरमी, कोंढाळी, तह. 
काटोल, नागपुर, जि. नागपुर. 


३६. | दरगाह सैय्यद गनीबाबा संस्था नागपुर द्वारे ६०००० ६०००० २५ 
संचालित मदरसा जामिया गनीउल उलुम 
सिरमी, कोंढाळी, तह. काटोल, नागपुर, जि. 
नागपुर. 


३७. | WR एज्युकेशन सोसायटी, संजयबाग ६०००० ६०००० ३५ 
कॉलनी, नागपुर द्वारे संचालित मदरसा 
मोईन, foe रोड, वांजरा, नागपुर, जि. 
नागपुर. 


३८. | TT शाह एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर १२०००० १२०००० ५६ 
सोसायटी, संजयबाग कॉलनी, नागपूर, द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल BSA मदिना पुल 
रसूल, पारडी, नागपूर, जि. नागपूर. 


३९. । अरमान एज्युकेशन सोसायटी, ताजबाग, १२०००० १२०००० ८५ 
नागपुर द्वारे संचालित मदरसा Your ताज 
खरबी रोड, नागपुर, जि. नागपुर. 

एकूण रूपये - २७,००,०००/- २७००००० | २७००००० 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


